उपसंचालक आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, 
कोल्हापूर यांच्या अंतर्गत नवनिर्मित नर्सिंग स्कूल, 
जिल्हा रुग्णालय, रत्नागिरी येथील नवनिर्मित २६ 
अस्थायी पदे पुढे चालू ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२४/प्र .क्र.३००/ आरोग्य-४ 
१० वा मजला, संकुल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मंत्रालय, मुंबई 
तारीख: ०१ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा:- 
१) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.डीएचसी-३०१०/प्र.क्र.१८८/आरोग्य-३, दिनांक 

०२.०२.२०११. 
शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक २१.०२.२०२४, 
दिनांक ०६.०९.२०२४. 
उपसंचालक, आरोग्य सेवा (शुश्रुषा), मुंबई यांचा प्रस्ताव क्र.आसेआ/श्ुश्रुषा/कक्ष-९/न.स्कु. 
रत्नागिरी/अपदे-२६/२०२४-२५/३१४९-५१/२४, दिनांक १८.०७.२०२४. 
प्रस्तावना :- 

उपरोक्त क्रमांक १ येथील शासन निर्णयान्वये उपसंचालक आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, 
कोल्हापूर यांच्या अंतर्गत नवनिर्मित नसिंग स्कूल, जिल्हा रुग्णालय, रत्नागिरी येथील २६ अस्थायी पदे 
निर्माण करण्यात आळेत. सदर पदांची यापुढेही आवऱ्यकता असल्याने सदर पदांना दिनांक ०१.०३.२०२४ ते 
दिनांक २८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


x 


AN 
~~ 


शासन निर्णय :- 

उपसंचालक आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर यांच्या अंतर्गत नवनिर्मित नसिंग स्कूल, 
जिल्हा रुग्णालय, रत्नागिरी येथील २६ अस्थायी पदे पुढे चाळू ठेवण्याबाबतचा उपसंचालक, आरोग्य सेवा 
(शुश्रुषा), मुंबई यांच्याकडून प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. 


२. या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या “परिशिष्ट-अ” मध्ये नमूद करण्यात आलेल्या नवनिर्मित नर्सिंग 
स्कूल, जिल्हा रुग्णालय, रत्नागिरी येथील २६ अस्थायी पदांना दिनांक ०१.०३.२०२४ ते दिनांक 
२८.०२.२०२५ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


३. सदर अस्थायी पदांचे वेतन पुढील GUI खर्ची टाकण्यात यावे आणि हा खर्च सन २०२४-२५ 
या वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२४/प्र.क्र.३००/आरोग्य-४ 


अ.क्र लेखाशिर्ष 
१ | मागणी क्रमांक आर १-मुख्य लेखाशिर्ष “-२२१०वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, -(०6) 


(०१) (०६) ,राज्य योजनांतर्गत योजना -पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजनामुफसल क्षेत्रातील 


अध्यापनेत्तर शासकीय रुग्णालये व दवाखाने (०२२६ २२१०)* 


४. हा झासन निर्णय वित्त विभागाच्या क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दिनांक २१.०२.२०२४ व 
दिनांक ०६.०९.२०२४ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. सदर पदे व्यपगत झाले नसल्याची खात्री करण्यात आली आहे. 


५. सदर पदांना यापुढील कालावधीकरीता मुदतवाढ देण्याबाबतचा प्रस्ताव सादर करताना या सोबतच्या 
“परिशिष्ट-अ” मधील तक्त्यात प्रत्येक आरोग्य संस्थेचे नाव, एकूण मंजूर पदे, स्थायी पदे व अस्थायी पदे 
(तपशिलवार माहिती) याबाबतच्या माहितीसह शासनास सादर करण्यात यावा. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०९२३१३०७२५८३१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by KAVITA PRADIP PISE 
|, O=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=PUBLIC 
HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT, 
4.20=895d4dc43ba3_ }0c0329431446ae8333ab89578 
73806 165dbd487, postalCod 


PRADIP PISE कमा 
(कविता पिसे) 
अवर सचिव , महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/ नागपूर. 
आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रूग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई. 

सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन ), मुंबई. 

उपसंचालक, आरोग्य सेवा, कोल्हापूर मंडळ, कोल्हापूर. 

जिल्हा शल्यचिकित्सक, जिल्हा रूग्णालय, रत्नागिरी. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, रत्नागिरी. 

. वित्त विभाग ( कार्यासन /व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 

निवडनस्ती ( आरोग्य-४), सा.आ.वि. 


Cc “७ A -O 


o~ 
ae 
. 


0 ne GS & 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपदे-२०२४/प्र.क्र.३००/आरोग्य-४ 


“परिशिष्ट-अ” 


(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग क्र.अपदे-२०२४/प्र.क्र.३००/आरोग्य-४, 
दिनांक ०१.१०.२०२४ सोबतचे विवरणपत्र) 


अ.क्र. आरोग्य संस्थेचे नाव। एकूण | स्थायी पदे अस्थायी पदे 
मंजूर पदे 


प्राचार्य, गट-क (१ पद) 

उप प्राचार्य, गट-क (१ पद) 
पाठयनिर्देशाक, गट-क (१४ पदे) 
लघुटंकलेखक, गट-क (१ पद) 


नसिंगेस्कृलं 
नरसिंग स्कूल, लिपिक, गट-क (१ पद) 
जिल्हा रुग्णालय, २६ - गाडे 
ल शर ग्रंथपाल, गट-क (१ पद) 
रत्नागिरी 


प्रयोगशाळा सहाय्यक, गट-क (१ पद) 
गृहपाल/ वार्डन, गट-क (३ पदे) 
शिपाई, वर्ग-४ (३ पदे) 

एकूण २६ पदे 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


